सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ४७] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७, २०१ ९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे - १२ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


। 
4 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

९ ३५ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९ ४६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


पोलीस अधिक्षक यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ अन्वये निर्देश 


क्र .२९ १८ /जिविशा/ २०१९- हिंगोली जिल्हयात दिनांक .०१/० ९/ २०१ ९ ते 
१०/ ०९ / २०१९ पावेतो मोहरम व दि .०२/ ०९ / २०१९ ते १२/ ०९ / २०१९ पर्यंत 
गणेशोत्सव हिंगोली जिल्हयात मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार 
असल्याने सदर उत्सवाचे काळात शुल्लक कारणावरुन कायदा सुव्यवस्ता 
राखण्यासाठी मी योगेश कुमार पोलीस अधिक्षक , हिंगोली मला प्राप्त कलम 
३६ महाराष्ट्र पोलीस कायदा व इतर अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे . 

दि .०१/ ०९ / २०१ ९ ते १४/ ०९ / २०१ ९ रोजी पावेतो हिंगोली जिल्हयात सर्व 
ठाणे अंमलदार किंवा वरीष्ठ अधिकारी यांना महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
कलम ३६ मध्ये पोट कलम “ अ ” ते “ फ " प्रमाणे खालील बाबतीत लेखी 
किंवा तोंडी आदेश आपआपले हद्दीत देण्याचे अधिकार राहतील . 


ब ) कोणत्या ठिकाणी सभा घ्यावी , कोणत्या मार्गाने आणि वेळी जावे 
अगर जावू 

नये हे ठरविण्यासाठी .. 
क ) सार्वजनिक रस्त्यावर गर्दी होणार असेल तर किंवा अडथळा 
होणयाचा सभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा न होऊ देण्यासाठी . 

ड ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये , जत्रा देवळे , आणि इतर सार्वजनिक 
स्थळी सुव्यवस्था राखणे. 

इ ) कोणत्याही रस्त्यामध्ये , जत्रा देवळे , आणि इतर सार्वजनिक जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणे गाण्याचे,किंवा ढोल ताशे व इतर वाद्य 
वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्णकर्कश वाद्य वाजविण्याचे विनियम 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीचे 
ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण 
ठेवणे. 


अ ) रस्त्याने व रस्त्यावरून चालणाऱ्या लोकानी किंवा जमावाने कोणत्या 
दिशेने ,रितीने चालावे, कोणत्या रितीने वागावे ते फर्मविण्यासाठी . 


फ ) सक्षम अधिकाऱ्याने या कायद्याची कलमे ३३,३५,३७ ते ४०,२४,४३ व 
४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी 
देणारे योग्य आदेश देणे . 


औ . भाग १-४७ 


९ ३५ 


९ ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


श्री जे.एम.दळवी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती . 


मी असा आदेश देतो की , कोणत्याही इसमाने सदर आदेश लागु 
असेपर्यंत हिंगोली जिल्हयात जाहिर सभा, पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रमसंबंधी 
पोलीस अधिकारीकिंवा त्यांच्यापेक्षा वरीष्ट अधिकाऱ्या कडून तारीख, वेळ , 
सभेची जागा व मिरवणुक मार्ग, त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा निश्चित 
केल्याशिवाय आयोजित करू नये, तसेच संबंधीत पोलीस अधिकारी यांचे 
आदेशाचे पालन करावे. जाहीर सभा, मिरवणुका, पदयात्रा, मोर्चा यात 
संयोजीत घोषणा सोडून ज्या घोषणेत शांतता व सुव्यवस्थेत बाधा होवू 
शकेल अशा घोषणा देवू नयेत . सदरचा आदेश लग्नाच्या वरातीस, प्रेतयात्रा 
व धार्मिक कार्यक्रमास लागु नाहीत . कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन केल्यास 
तो मुंबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणेशिक्षेस पात्र राहील . 


श्री जे.एम.दळवी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता. 


लातूर :- २४ सप्टेंबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


सदरचा आदेश संपूर्ण हिंगोली जिल्हयात दिनांक ०१/ ०९/ २०१९ ते १४/ 
० ९/ २०१ ९ रोजी पावेतो लागु राहील . हा आदेश माझे सहीनिशी व शिक्यानिशी 
दि . ०१/ ० ९ / २०१९ रोजी दिला आहे. 


३ 


हिंगोली , 


०१/ ० ९ / २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


योगेश कुमार 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 


पोलीस अधीक्षक, हिंगोली . 


२) श्री के.एम.कायंगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर लातूर 
यांची दिनांक २०/ ०९ / २०१ ९ ते २३ / ० ९/ २०१९ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


२ 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


आदेश 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/२०१ ९. 


२ ) श्री जे.एम.दळवी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३, लातूर यांची 
दिनांक १६/०९ /२०१९ ते २० /०९ /२०१९ पर्यंतची (०५) दिवसांची परावर्तीत 
रजा वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा )/६२५६/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री के.एम.कायंगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक २०/०९/ २०१९ ते 
२३/ ० ९/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची उपभोगलेली अर्जित रजा , कार्योत्तर 
मंजूर करीत आहेत . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
तंदुरूस्ती प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री के.एम.कायंगुडे, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


आदेश 


श्री के.एम.कायंगुडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती. 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/६२३२/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री जे.एम.दळवी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक १६/०९ / २०१९ ते २०/ ०९/ २०१ ९ पर्यंतच्या 
( ०५ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . 


श्री के.एम.कायगुडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


लातूर :- २५ सप्टेंबर , २०१९ . 


श्री जे.एम.दळवी , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१ , ९ ३७ 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २८ /० ९ / २०१ ९ ते 
२९/ ०९/ २०१९ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या पुढे 
दिनांक २/ १० / २०१९ रोजी महात्मा गांधी जयंती निमित्त असलेल्या सुट्यांच्या 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २७/०९ / २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३/ १०/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १५/ ७/ २०१ ९ . 


२) श्री यु.बी. काळपगार, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर देवणी यांची 
दिनांक २५ /० ९/ २०१ ९ ते २७/ ०९ / २०१९ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


आहे . 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री ए.एस.मुंडे, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


आदेश 


श्री ए.एस.मुंडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री ए.एस.मुंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/६२५५/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री यु.बी. काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , देवणी यांची दिनांक २५/ ० ९/ २०१ ९ ते २७/ ० ९/ २०१ ९ 
पर्यंतची (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २८ /० ९/ २०१९ ते 
२७/ ०९ / २०१९ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . २४/०९ / २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० /०९/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


लातूर , ३० सप्टेंबर , २०१ ९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


६ 


श्री यु.बी. काळपगार, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री यु.बी. काळपगार, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


श्री यु.बी. काळपगार, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २५ सप्टेंबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 

२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ६१ ९ ७/ २०१९ . दि . २३ / ०९ / २०१९ . 

३) श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ , लातूर यांची 
दिनांक २६/ ० ९/ २०१९ ते २७/ ०९ / २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/६३७४/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक २६/ ०९ / २०१९ व २७/०९ / २०१९ पर्यंतच्या 
( ०२) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २८ / ०९ / २०१९ 
रोजी चौथा शनिवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहेत . 

श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , ह्या रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 
लातूर :- ३० सप्टेंबर , २०१ ९. 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१ ९ . 

२ ) श्री ए.एस.मुंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर लातूर यांची 
दिनांक ३०/०९ /२०१९ व १/१०/२०१९ पर्यंतची (०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/६३४०/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ए.एस.मुंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम 
वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक ३० / ०९/ २०१ ९ व ०१/ १०/ २०१९ 


९ ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१ ९ : कार्तिक/ अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


आहे . 


श्री एस.बी.शेख , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री एस.बी.शेख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री एस.बी.शेख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ११ ऑक्टोबर , २०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा : -१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 

२ ) श्री पी.एल.घुले , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक ०३/ १० /२०१९ ते ५ /१०/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/६३७५/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री पी.एल.घुले , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक ०३ /१०/ २०१९ ते 
०५ / १० / २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०२/ १०/ २०१ ९ रोजी महात्मा गांधी जयंती व रजेच्या पुढे दि . ६/ १०/ २०१९ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक १/ १० / २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०७ /१०/२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री पी.एल.घुले , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री पी.एल.घुले , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तरव अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री पी.एल.घुले , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ३० सप्टेंबर , २०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ . दि . १५/०७/ २०१९ . 


२) श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील . ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, 
लातूर यांचा दिनांक ३० /०९ / २०१ ९ व ०१/ १०/ २०१९ पर्यंतची ( २) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुयज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ६४७३ / २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हया श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर 

यांची दिनांक ३० / ० ९ / 
२०१९ व ०१/ १०/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची उपभोगलेली अजित रजा, 
रजेच्या पुढे दिनांक ०२/१०/ २०१९ रोजी महात्मा गांधी जयंती निमीत्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . तसेच उपरोक्त 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. 


८ 


श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/२०१ ९. 

२) श्री एस.बी.शेख, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर लातूर 
यांची दिनांक १४/ १०/ २०१ ९ व १६/ १० / २०१ ९ पर्यंतची (०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील , हे रजेवरून परत न आल्यास यांची नियुक्ती 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 
होती. 


श्री व्ही.बी.गुळवे- पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक १५/०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/६६५८/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री एस.बी.शेख, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक १४/ १०/ २०१९ व १६/ १०/ २०१९ पर्यंतची 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . १३/ १०/ २०१९ 
रोजीचे कार्यशाळेनंतर पासून ते दिनांक १७/ १०/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


लातूर , ४ आक्टोबर , २०१ ९ 


वृशाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातुर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१ , ९ ३९ 


१० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ . दि . १५/०७/ २०१ ९. 


२) श्री एन.के.मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-२ उदगीर यांचा दि .१६/१०/२०१९ 
व १९ /१०/२०१९ पर्यंतची (४) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३१/ १०/ २०१९ या कालावधीत दिवाळी निमीत्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १८/ १० /२०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१/११ /२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री एस.डी.यादव , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर 
नेमण्यात येईल . 

श्री एस.डी.यादव , हे रजेवरून परत न आल्यास यांचीनियुक्ती जिल्हा 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री एस.डी.यादव, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुयज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , १५ ऑक्टोबर , २०१ ९ 


वृशाली व्ही . जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातुर 


क्र.काव्यवि/( प्रशा)/६७५५/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
हया श्री एन.के मणेर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
उदगीर यांची दिनांक १६ / १०/ २०१९ ते १९/ १०/ २०१९ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २० / १० / २०१९ व २१ /१०/२०१९ रोजी 
अनुक्रमे रविवार व मतदान निमीत्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १५/ १० /२०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२/ १०/ २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री एन.के.मणेर, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर 
नेमण्यात येईल . 


१२ 


श्री एन.के.मणेर, हे रजेवरून परत न आल्यास यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री एन.के.मणेर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१ ९. 

२) श्री ओ.एम.माळी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांचा दिनांक २२/ १०/ २०१९ ते २४ /१०/ २०१९ पर्यंतची (०३) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/६७७४/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ओ.एम.माळी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची दिनांक २२/ १०/ २०१९ ते २४/ १०/ २०१ ९ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २० / १० / २०१ ९ व 
२१ / १० / २०१९ रोजी अनुक्रमे रविवार व मतदानाची सुट्टी तसेच रजेच्या पुढे 
दिनांक २५ / १०/ २०१९ ते ३१/ १०/ २०१९ या कालावधीत दिवाळी निमित्त 
असलेल्या सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच उपरोक्त कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्री ओ.एम.माळी, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


लातूर , १५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वृशाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातुर . 


११ 


श्री ओ.एम.माळी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ . दि . १५/ १० / २०१९ . 

२) श्री एस.डी.यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर रेणापूर यांची 
दिनांक १९/ १०/ २०१९ व २४/१०/२०१९ पर्यंतची (६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुयज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यवि/( प्रशा)/६७५४/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
हया श्री एस.डी.यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची दिनांक १९/ १० / २०१९ ते २४/ १०/ २०१९ 
पर्यंतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५/ १०/ २०१९ व 


श्री ओ.एम.माळी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १७ सप्टेंबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


९ ४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६ , शके १९४१ भाग १ - पुरवणी 
१३ 

श्री आर.एम. तुवर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर या 
पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक काव्यवी( प्रशा )/ ६६५८ / २०१९ , 

पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 
दिनांक १५ / ७/ २०१९ . 

श्री आर.एम. तुवर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
२ ) श्री एस.बी.शेख, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
लातूर यांची मंजूर अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र क्रमांक ५८०५/ २०१९ , 

ठेवण्यात येईल . 
दिनांक १५ /१०/ २०१९ . 

लातूर , १६ ऑक्टोबर , २०१९ . 
आदेश 

वृषाली व्ही . जोशी , 
क्र . काव्यवि ( प्रशा) /६७७२/२०१९.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर ह्या 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 
खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . 
१ ) श्री एस.बी.शेख , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर 

१५ 
यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ६६५८ / २०१९ . 
दिनांक ११/१०/ २०१९ नुसार मंजूर करण्यात आलेलीदिनांक १४/ १०/ २०१९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
ते १६ / १० / २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत 
आहे . 

पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१ ९ . 
२ ) सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 

२ ) श्रीमती व्ही.डी. भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
घेण्यात यावी . 

अहमदपूर यांचा दिनांक ९ / १०/ २०१९ ते ११/ १०/ २०१९ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची 
लातूर , १६ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
वृषाली व्ही . जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातुर 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१४ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १५/ ७/ २०१ ९. 


२) श्री आर.एम. तुवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उदगीर यांचा दिनांक १/ ११/ २०१९ ते २/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/६५८७/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती व्ही.डी. भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , अहमदपूर यांची दिनांक ०९/ १०/ २०१ ९ ते 
११/ १०/ २०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०८ / १०/ २०१९ रोजी दसरा व रजेच्या पुढे दिनांक १२/१०/ २०१९ रोजी 
दुसरा शनिवार निमित्त असलेल्या सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्रीमती व्ही.डी. भोसले , ह्या रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती व्ही.डी. भोसले , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु येईल . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/६७७३/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री आर.एम. तुवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , उदगीर यांची दिनांक ०१/ ११/ २०१९ ते 
०२/ ११/ २०१ ९ पर्यंतची (०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२५ / १० / २०१९ ते ३१/ १०/ २०१ ९ पर्यंतची या कालावधीत दिवाळी निमित्त 
असलेल्या सुट्या तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ०३/ ११/ २०१ ९ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २४/१० /२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ४/ ११ / 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती व्ही.डी. भोसले , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ९ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 


श्री आर.एम. तुवर, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१, ९४१ 


१६ 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


BY DEPUTY COLLECTOR 


पहा : - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 


Sub- Sucession enquiry of Late Inamdar Shridhar S / o 


Rangnath Kokil R /o Chincholi-Mali Tq .Kaij Dist. Beed . 


२) श्री आर.पी. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांचा दिनांक १० / १०/ २०१९ ते ११/ १० / २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


No. 2019 /Inam /1997 .-- It is hereby notified for general 


information that Shri Shridhar S /o Rangnath Kokil Rio 


Chincholi-Mali Tq. Kaij Dist. Beed Who holder of the Inam 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


property mentioned as under. 


आदेश 


Village 


AreaA.G. | Assessment 


Share 


Survey 

No. 


Kevad 


58 


32.10 


44.34 


Two Anna 
Therteen 

Pai. 


Tq. Kaij (Gat 
Dist Beed| No.355 ) 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/६५५/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री आर.पी. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, निलंगा 
यांची दिनांक १० / १०/ २०१ ९ व ११/ १० / २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १२ /१०/ २०१ ९ रोजी दुसरा शनिवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
०९ /१०/ २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/ १०/ २०१९ 
रोजीचे कार्यशाळेच्या वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


Is stated to have died on 31.03.1975 and Shri Ram , Krishna 


S / o Shridhar Kokil Inamdar has appeared for granting 


succession in their name. His claim to succeed the deceased 


श्री आर.पी. कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


are to be held in this office . Any person having any objection 


to the aforesais claim should appear in the office of the Dy. 


Collector, ( Attiyat) Ambajogai in person or through attorney, 


श्री आर.पी. कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु येईल . 


within six weeks of publication of this notification in the Govt. 


Gazette and file objection in writing, failing which no claim or 


objections will be considered and case will be hear and decide 


श्री आर.पी. कुलकर्णी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७ / २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


on the merits of the claim of the aforesaid person . 


Ambajogai, 13/11/2019 . 


लातूर , ९ ऑक्टोबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


Deputy Collector Atiyat, Ambajogai. 


९ ४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


०४ 


०.२२ 


३८ 
४६ 
४३ 


०५ 
०६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 


०.६ ९ 
०.५२ 
०.५२ 


०७ 


९ ८ 
०८ 


०८ 


०.१८ 


० ९ 


१६३ 


०.१४ 


अधिसूचना (कलम १९ 

क्रं .२०१९ / आरबी / डेस्क -३/ भूसं/सिआर-१०१ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड . 

दिनांक : -०५/ ०८ / २०१९ 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ 


१० 


०७ 


०.१० 


११ 


०६ 


०.०७ 


१२ 


०.०५ 


१३ 


०५ 
१६४ 
०२ 


०.३५ 


१४ 


०.१० 


१५ 


१६५ 


०.० ९ 


०.४२ 


१६ 
१७ 


१६६ 
१ ९९ 
एकूण 


०.३२ 
४.३० हे . आर 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील आर एम ३ सा.क्र . ०० ते १६०० मी . मौ . पाटोदा 
( बु ) , ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या 
करखेली शाखा कालव्यावरील आर एम ३ सा.क्र .०० ते १६०० मी . मौ . 
पाटोदा ( बु) , ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


जा.क्र .२०१७/ भूसं/ पा.त.लसिंका-२/ पाटोदा( बु)/सिआर-३८ ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना 
क्रमांक १५ दिनांक २०-२६, जुन -२०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, 
अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .८ , 
नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , पातलसिंका 
क्र .२ , नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


समाजाला होणारे लाभ :- जलसिंचन . 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे पाटोदा बु , ता . धर्माबाद जि . नांदेड 


भूमापन क्र . किंवा गट नं . 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये 


अनु क्र . 
०१ 


लागु नाही 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


लागु नाही. 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . पाटोदा ( बु) , तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 

क्षेत्र 

सोडून देण्यात आलेले 
गट क्र . 

हे.आर मध्ये जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 


दिनांक :-०५/ ०८ / २०१ ९ 
ठिकाण :- नांदेड 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


हे.आर. 


०१ 


०२ 


५६ 
५२ 
५१ 


०.३८ 
०.०६ 
०.० ९ 


०३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१ ९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६, शके १९ ४१ , ९ ४३ 


१ ९ 


०४ 


४३३ 


०.०४ 


४३२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 


०५ 
०६ 


०.३४ 
०.३१ 


०७ 


३८८ 
३८८ 
३८ ९ 


०.४० 


अधिसूचना (कलम १९ ) 


०८ 


०.२२ 


० ९ 


०.२२ 


१० 


३ ९ ० 
३ ९ १ 
३ ९ ८ 


०.६७ 


क्रं .२०१ ९ / आरबी/ डेस्क -३/ भूसं /सिआर-१०२ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड . 

दिनांक :-०५ / ०८ / २०१९ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ 


११ 


०.२८ 


१२ 


३ ९ ७ 


०.८० 


१३ 


४०१ 


०.९ ६ 
०.९ ४ 


१४ 


४०२ 


१५ 


०.४८ 


४१३ 
४१३ 
४१४ 


१६ 
१७ 


०.४८ 


०.१८ 


१८ 


४१४ 


०.४० 


१ ९ 


४१४ 


२० 


४१५ 
एकूण 


०.१५ 
०.१० 
७.५१ हे . आर 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील आर.एम .२ सा.क्र . ०० ते १ ९ ४० मी . मौ . पाटोदा 
( बु ) , ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या 
करखेली शाखा कालव्यावरील आर . एम .२ सा.क्र .०० ते १९ ४० मी . मौ . 
पाटोदा ( बु) , ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


जा.क्र .२०१७/ भूसं/ पा.त.लसिंका-२/ पाटोदा ( बु ) /सिआर-४०.- ज्याअर्थी, 

समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- याने , 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे .) 
याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक ०८ दिनांक ०६-१२ 
सप्टेंबर-२०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 

तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी 
अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .८ , नांदेड विभागाच्या खर्चाने 

करण्याची आवश्यकता आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि 

म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , पातलसिंका 
क्र .२ , नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . पाटोदा ( बु) , तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . भूमापन 

किंवा क्षेत्र सोडून देण्यात आलेले 
गट क्र . हे.आर मध्ये जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

हे.आर. 
४३४ 
०२ ४३३ 

०.०४ 
०३ ४३३ 

०.४ ९ 


समाजाला होणारे लाभ :- जलसिंचन . 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे पाटोदा बु , ता . धर्माबाद जि . नांदेड 


भूमापन क्र . किंवा गट नं . 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


अनु क्र . 
०१ 


लागु नाही 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


लागु नाही. 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


दिनांक : -०५/ ०८ / २०१९ 
ठिकाण:- नांदेड 


०१ 


०.०१ 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


९ ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१ ९ : कार्तिक/ अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 

अनुसूची एक 
२० 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हाधिकारी यांजकडुन 

गावाचे नांवः मौ . करखेली तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 

अ.क्र . भूमापन किंवा क्षेत्र 
अधिसूचना ( कलम १९ ) 

सोडून देण्यात आलेले 

गट क्र . हे.आर मध्ये | जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
क्रं .२०१ ९ / आरबी/ डेस्क -३/ भूसं /सिआर-१०३ 

हे.आर. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड . 

०१ ७६१ 

०.२२ 
दिनांक:-०५ /०८ / २०१९ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

०२ ७६१ 

०.०६ 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ 


०३ 


७६१ 


०.०६ 


०४ 


७६१ 


०.१४ 


०५ 


७६१ 


०.१२ 


०६ 


७६० 


०.०७ 


जा.क्र .२०१८/ भूसं / पा.त.लसिंका-२/ करखेली/सिआर-०२.- ज्याअर्थी, 

समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा 
३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे .) 
याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक ३१ दिनांक २२-२८ 
नोव्हेंबर -२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 

तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .६, नांदेड विभागाच्या खर्चाने 


०७ 


७६० 


०.११ 


०८ 


७६० 


०.०१ 


० ९ 


७६० 


०.१५ 


करण्याची आवश्यकता आहे ; 


१० 


६ ९९ 


०.१४ 


११ 


६ ९ ४ 


०.२० 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड ( जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे; 


१२ 


६ ९ २ 


०.१७ 


१३ 


६ ९ १ 


०.१४ 


१४ 


६८८ 


०.० ९ 


१५ 


६८ ९ 


०.१५ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


१६ 


६६३ 


०.२० 


१७ 


६६३ 


०.१२ 


१८ 


६६३ 


०.० ९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , पातलसिंका 
क्र .२ , नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ ९ 


६५२ 


०.२३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६ , शके १९ ४१ , ९ ४५ 


अ.क्र . 


अनुसूची दोन 


भूमापन 

किंवा 
गट क्र . 


क्षेत्र सोडून देण्यात आलेले 
हे.आर मध्ये जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

हे.आर. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


२० 


७५३ 


०.०३ 


प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या 
पुच्छ शाखा कालव्यावरील आर.एम .१ व आर.एम .२ वरील सबमायनर 
तसेच धर्माबाद शाखा कालव्या वरील आर.एम .१ मौ . करखेली ता . 


२१ 


७५४ 


०.१४ 


२२ 


धर्माबाद जि . नांदेड . 


०.१६ 


७५५ 


२३ 


७५६ 


०.१२ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या 


कालव्याच्या पुच्छ शाखा कालव्यावरील आर.एम .१ व आर.एम .२ 


२४ 


७५७ 


०.१५ 


वरील सबमायनर तसेच धर्माबाद शाखा कालव्या वरील आर.एम.१ 


मौ . करखेली ता.धर्माबाद जि . नांदेड . 


. 


२५ 


७५८ 


०.१० 


२६ 


७५८ 


०.१० 


समाजाला होणारे लाभ :- जलसिंचन . 

अनुसूची तीन 


२७ 


७५ ९ 


०.०७ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


२८ 


७५ ९ 


०.०७ 


मौजे करखेली ता . धर्माबाद जि . नांदेड 


२ ९ 


७६० 


०.११ 


अनु क्र . 


भूमापन क्र . किंवा गट नं . 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


०१ 


लागु नाही 


३० 


७१० 


०.२० 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


३१ 


७१० 


०.१४ 


लागु नाही. 


३२ 


७४ ९ 


०.४६ 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


३३ 


७११ 


०.१३ 


दिनांक :-०५ / ०८ / २०१९ 
ठिकाण:- नांदेड 


३४ 


७११ 


०.१४ 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


३५ 


७२४ 


०.२० 


३६ 


७२८ 


०.१३ 


३७ 


३ 


७२८ 


०.११ 


३८ 


७२८ 


०.०१ 


एकूण 


५.०४ हे . आर 


९ ४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७ २०१९ : कार्तिक / अग्रहायण ३०-६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२१ 


२२ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडुन 

शुध्दीपत्रक 


उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन यांजकडुन 

शुध्दीपत्रक 
क्र . २०१७/ उपजि ( भु) पातलसिका क्र . २/सिआर-०४.- भूसंपादन 
इसापूर उजव्या कालव्यावरील धर्माबाद शाखा कालव्यावरील डावी मायनर 
क्रमांक २ मौ . बन्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड करिता क्र .२०१७/ भूसं / 
पातलसिंका क्र .२ /सीआर-०४ दि .०६/०४/ २०१८ रोजी या कार्यालयाची कलम 
११ अधिसूचना काढण्यात आली होती. ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
गुरुवार 

ते बुधवार एप्रिल १२-१८ २०१८ चैत्र २२-२७ शके १९ ४० पान 
क्र .७३६ ते ७३८ वर प्रसिध्द झाली. तसेच कलम-१९ खालील अधिसूचना 
काढण्यात आली होती ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार जुलै 
११-१७ २०१९ आषाढ २०-२६ शके १ ९४१ पान क्र . ६१५ ते ६१६ वर प्रसिध्द 
झाली आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


या कार्यालयाची कलम ११(१ ) खालील अधिसूचना क्र .१३ , २०१७/ 
उपविअ/ भूसं /सीआर-०३ दि .१३/ ०४/ २०१८ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

औरंगाबाद विभागामध्ये दि.१७-२३ मे २०१ ९ पान क्र .८ ९९ , ९ ०० भाग-१ 
पुरवणी मध्ये प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


अनुसूची 
मौ . धनेगांव ता . जि . नांदेड 


करिता 

क्षेत्र हे.आर 


वाचावे 
क्षेत्र हे.आर 


गट क्र . 


गट क्र . 


मौ . बन्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड 


करिता 


वाचावे 


४ ९ 


०.८० 


३ ९ 


०.८० 


गट क्र .१८१ क्षेत्र ००.४६ आर 


गट क्र .१८२ क्षेत्र ००.४६ आर 


स्वा / 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड 


स्वा / 
उपविभागीय अधिकारी नांदेड 


२३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 

आदेश 


जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी 
जिल्हाधिकारी परभणी असे आदेश देतो की , परभणी जिल्ह्यातील सर्व 
मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्त्या सीएल-२, सीएल-३ ( देशी दारु किरकोळ विक्री 
अनुज्ञप्ती), एफएल -२ ( सीएल / एफएल/टिओडी-३) ( देशी/विदेशी दारु 
किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती), एफएल-३ ( परवाना कक्ष) व एफएल / बीआर-२ 
( बीअरची सिलबंद बाटलीतून विक्री) दिनांक ०६/१२/ २०१९ रोजी मद्य 
विक्रीसाठी संपूर्णतः बंद ठेवण्याचे आदेश देत आहे . 


वाचा : पोलीस अधिक्षक , परभणी यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र . ४०७१ / 

जिल्हा विशेष शाखा/ २०१९ . दिनांक १८ / ११/ २०१ ९ . 
क्रमांक :- बीपीए-११/ २०१९ /बंद / का.अं.- ज्याअर्थी परभणी जिल्ह्यात 
दिनांक ०६/ १२/ २०१९ रोजी बाबरी मस्जीद रामजन्मभूमी संदर्भाने मुस्लीम व 
हिंदुधर्मीय हे त्यांच्या परीने सदरच्या दिवस पाळतात तसेच बौध्द धर्मीय हे 
सदरचा दिवस डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन म्हणून 
साजरा करतात. त्या निमित्त जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी 
आणि जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवून अनुचित प्रकार घडू 
नये या करीता मुंबई मद्य निषेध कायदा , १९ ४९ चे कलम १४२ ( १ ) अन्वये 


या आदेशाचा भंग करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारका विरुध्द कडक कारवाई 
करण्यात येईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी . 

स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी, परभणी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


